दिवाणी न्यायाधीशा(वरिष्ठ स्तर), महाड, 
जिल्हा रायगड-अलिबाग यांना "कार्यालय 
प्रमुख आणि आहरण व संवितरण अधिकारी" 
म्हणून घोषित करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्र.डीडीओ ०९२३/प्र.क्र.१६२/कार्यासन ११ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १४ सप्टेंबर, २०२३ 


वाचा : १. शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्रमांक: न्यास्थाप ०७२२/प्र.क्र.९५/कार्यासन ११, 

दि.७/७/२०२३ 

२. शासन ज्ञापन, विधि व न्याय विभाग क्रमांक: पुरमा ०६२३/प्र.क्र.१२०/कार्यासन ११, 
दि.१७/८/२०२३. 

३. शासन अधिसूचना, विधि व न्याय विभाग क्रमांक:न्यास्थाप ०७२२/प्र.क्र.९५/कार्यासन ११, 
दि.२३/८/२०२३ 

४.मा.उच्च न्यायालयाचे पत्र क्र. 8(/0१२०२/२००८/१८८९/४१८३१, दि.३१/८/२०२३ 

५.जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग क्रमांक:प्रशा/५४७५/२०२३, दि.२८/८/२०२३ 


प्रस्तावना : 


रायगड- अलिबाग जिल्ह्यातील महाड येथे दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) हे न्यायालय 
स्थापन करण्यास व त्याकरीता आव्यक पदे निर्माण करण्यास संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये 
मान्यता देण्यात आली आहे. संदर्भ क्र. २ च्या शासन निर्णयान्वये सदर न्यायालयासाठी लाक्षणिक 
पुरवणी मागणीद्वारे विधानमंडळात मंजूर झालेला निधी वितरीत करण्यात आला आहे. तसेच संदर्भ 
क्र.३ येथील अधिसूचनेनुसार सदर न्यायालय २६/८/२०२३ पासून कार्यान्वित झाले आहे. जिल्हा 
न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांनी संदर्भ क्र.५ च्या पत्रान्वये विनंती केल्यानुसार दिवाणी न्यायाधीश 
(वरिष्ठ स्तर, महाड, जि.रायगड-अलिबाग यांना "कार्यालय प्रमुख आणि आहरण व संवितरण 
अधिकारी" म्हणून घोषित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 
रायगड-अलिबाग जिल्ह्यातील महाड येथील दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) या 


न्यायालयासाठी दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ ER), महाड, जि.रायगड-अलिबाग यांना "कार्यालय 
प्रमुख आणि आहरण व संवितरण अधिकारी" म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांना सदर 
न्यायालयातील सर्व प्रकारची देयके कोषागारात सादर करण्याकरीता प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 
सदर आदेशा वित्तीय बाबीपुरतेच मर्यादित राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः डीडीओ ०९२३/प्र.क्र.१६२/कार्यासन ११ 


२. सदर झासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, दिनांक १७/४/२०१५ मधील 
भाग - पहिला, उप विभाग एक, अ.क्र.३, नियम क्र.२ अन्वये प्रशासनिक विभागांना प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारानुसार तसेच महाराष्ट्र कोषागार नियम, १९६८ मधीळ नियम १५ (३) व १५६ अन्वये 
दिलेल्या अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९१४१५४४५९२९१२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


HEMANGI 
AJIT 91८४८: 


(हेमांगी area ) 
कार्यासन अधिकारी 


प्रत: 


१) प्रबंधक (निरीक्षणे- १/२), उच्च न्यायालय, मुंबई. 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग 

महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
दिवाणी न्यायाधीठा (वरिष्ठ स्तर) महाड, जि.रायगड-अलिबाग 


) 
) 
) 
) 
) जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड-अलिबाग 
) 
) 
) 
) 


उप कोषागार अधिकारी,महाड, जि.रायगड-अलिबाग 

कक्ष अधिकारी, विनियम/व्यय ५, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

कक्ष अधिकारी का.७/२३/२४/२५/२०,विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती. 


९ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


